“पोलीस उप अधीक्षक/सहायक 
पोलीस आयुक्त (Fare या 
संवर्गातील अधिका-यांच्या बदली/ 
पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र. रापोसे-१७२३/प्र.क्र.१११/एक/पोल-१अ. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०० ०३२. 


दिनांक : ०६ जुले २०२३. 
शासन आदेश. 
पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद “पोलीस उप अध्ीक्षक”/यहायक VAR आउुक्त 
(नि.झास्”या संवर्गातील अधिका-याची, स्तंभ (३) मध्ये नमूद पदावरुन, स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट 
पदावर, याद्वारे, बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. | रा.पो.से. अधिका-याचे विद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
नाव 
(१) (२) (३) (४) 
षि . | श्री. प्रशांत काशिनाथ मर्द पोलीस उप अधीक्षक, सहा. पोलीस आयुक्त, 
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, बृहन्मुंबई. 
मुंबई शहर. 


२. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/न्यायाळय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व 
सुव्यवस्था, इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. हा शासन आदेश, पोलीस आस्थापना मंडळ क्रमांक १ यांच्या शिफारशीचा यथायोग्य 
विचार करुन, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न यामध्ये निर्दिष्ट 
सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७०६१९३९४१९६२९ असा आहे. हा 
शासन आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SWAPNIL 


GOPAL 80२१५८ अकळ 
( स्वप्निल गोपाल बोरसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


'4940002६8६3749, 
18958D1B95322E66 


प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


शासन Seal क्रमांकः रापोसे-१७२३/प्र.क्र.१११/एक/पोल-१अ 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
अध्यक्ष, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, मुंबई शहर. 


निवड नस्ती, पोल-१अ. 


१) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
३) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


संबंधित पोलीस अधिकारी (NAT यहासंचाळक; महाराष्ट्र राज्या WAT eA). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


